RNI No . MAHBIL/ 2009/ 39966 
Reg . No.MH /MR/South -357/2012 - 14 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ९] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १६- २२, २०१४/ आश्विन २४ - ३०, शके १९३६ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक GAD -3307/1/ 2014. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ चे कलम ४२( १ ) अन्वये , 
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर अध्यक्ष म्हणून निवड झालेल्या सभासदाचे नाव उक्त अधिनियमाचे कलम ९ ( २)( ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 
अ . क्र . जिल्हा परिषद अध्यक्षाचे नाव 

कायमचा पत्ता 

जिल्हा परिषदेचे नाव 

( ४ ) 
संदेश श्रीधर सावंत 

मु . पो . भिरंवडे, ता . कणकवली , जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग 
जि . सिंधुदुर्ग. 


(१ ) 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१४ . 


ई . रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


भाग एक - अ- ( को .वि .पु.) - १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १६- २२ , २०१४ / आश्विन २४- ३०, शके १९३६ 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

___ अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ 
क्रमांक जीएडी/ ३३०१ /१२/ २०१४. - मी , ई . रवींद्रन , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग असे सूचित करीत आहे की , श्री . सुनिल 
मधुकर मोरजकर , सदस्य वेंगुर्ले पंचायत समिती व गटनेते वेंगुर्ले विकास आघाडी , पंचायत समिती वेंगुर्ले , जिल्हा सिंधुदुर्ग यांचे 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ चे पत्राप्रमाणे वेंगुर्ले पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या वेंगुर्ले विकास आघाडीच्या 
५ सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहीत नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे : 

___ गटातील सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत 
अ . क्र . पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

आघाडी / गटाचे नाव 


( २ ) 


पंचायत समिती, वेंगुर्ले 


प्रणाली सुरबा बंगे 
समाधान जयराम बांदवलकर 
सचिता दत्तात्रय वजराठकर 
सुनिल मधुकर मोरजकर 
उमा दिलीप मठकर . 


वेंगुर्ले विकास आघाडी 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ . 


ई . रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम १९८७ चा नियम ५ 
क्रमांक जीएडी/ ३३०१/ १२/ २०१४. – मी , ई . रवींद्रन , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग असे सूचित करीत आहे की , पंचायत समिती 
सावंतवाडी येथील सार्वत्रिक निवडणूक २०१२ चे निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी विकास आघाडी या नावाचा पंचायत 
समिती गट /पक्ष/ आघाडी पंचायत समिती सावंतवाडीकरिता अस्तित्वात आल्याबाबत अधिकृत नोंद दिनांक १२ जुलै २०१२ रोजी 
या कार्यालयाच्या नोंदवहीमध्ये पृष्ठ क्र . ९ ते १६ येथे करण्यात आलेली आहे . श्री . अशोक राजाराम दळवी, सदस्य ८५ -माजगाव 
व गटनेता , राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी विकास आघाडी , सावंतवाडी वै. ७ यांनी दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ रोजी दिलेल्या अर्जानुसार 
खालीलप्रमाणे ७ सदस्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा त्याग करून शिवसेना पक्षात प्रवेश केल्याची रितसर नोंद घेणेबाबत 
कळविलेवरून त्याबाबतची अधिकृत नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहीत नमुन्यांतील नोंदवहीत करण्यात आली आहे : 

गटातील सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत 
अ . क्र . पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

आघाडी / पक्ष/ गटाचे नाव 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
राघोजी भगवान सावंत 

रोहीणी विद्यासागर गावडे 
पंचायत समिती , अशोक राजाराम दळवी 

शिवसेना 
सावंतवाडी . 

वर्षा विजय हरमलकर 
पार्वती नारायण हिराप 
लाडोबा लक्ष्मण केरकर 
शुंभागी नामदेव गोवकरे . 


० 


Y 


0 


0 


| 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ . 


ई . रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १६- २२, २०१४/ आश्विन २४- ३०, शके १९३६ ३ 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी,सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ 
क्रमांक जीएडी/ ३३०१/ १२/ २०१४. - मी , ई . रवींद्रन, जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग असे सूचित करीत आहे की , सौ . सुचिता 
सुरेश दळवी, सदस्य दोडामार्ग , पंचायत समिती व गटनेते दोडामार्ग, विकास आघाडी , पंचायत समिती दोडामार्ग , जिल्हा सिंधुदुर्ग 
यांचे दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ चे पत्राप्रमाणे दोडामार्ग , पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या दोडामार्ग, विकास 
आघाडीच्या २ सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहीत नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे : 

गटातील सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत 
अ . क्र . पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

आघाडी/ गटाचे नाव 
(१ ) 

( ४ ) 
पंचायत समिती , सुचिता सुरेश दळवी 

दोडामार्ग विकास आघाडी 
दोडामार्ग. 

विशाखा विलास देसाई . 


( 3 ) 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ . 


ई . रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ 
क्रमांक जीएडी/ ३३०१/१३/ २०१४. - मी , ई. रवींद्रन , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग असे सूचित करीत आहे की , सौ . जान्हवी 
जगन्नाथ सावंत सदस्य , २८ - कसाल जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग व गटनेत्या सिंधुदुर्ग विकास आघाडी , जिल्हा सिंधुदुर्ग यांचेदिनांक 
१९ सप्टेंबर २०१४ चे पत्राप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या सिंधुदुर्ग विकास आघाडीच्या ४ 
सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहीत नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे : 

गटातील सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत 
अ . क्र . जिल्हा परिषदेचे नाव 

जि . प. सदस्यांचे नाव 

आघाडी / गटाचे नाव 
( २ ) 

जान्हवी जगन्नाथ सावंत 
जिल्हा परिषद , 

सुकन्या रविंद्रनाथ नरसुले 
सिंधुदुर्ग . योगिता यशवंत परब 

सिंधुदुर्ग विकास आघाडी 
रीटा मार्यान आल्फान्सो . 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१४ . 


ई . रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION 21 - A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


